प्रशासकीय मान्यता 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा 
वार्षिक योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 


छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वापचार रुग्णालय, 
कोल्हापूर 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : सीएचके- २०२१/प्र.क्र १०६/ प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २६ मार्च, २०२१ 
वाचा: १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. 

८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. २१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

४ शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक: वैशिवि -२०२० / 
प्र.क्र. २८१ / प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 

५) जिल्हा नियोजन समिती कोल्हापूर यांचे पत्र क्र. जिनिस / ०१ २०२० / 
Dec/AAO/00389/888&, fa. ०९/१२/२०२० 

६) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं / 
यंसाख/जिवायो / छपरासरू, कोल्हापूर / प्र.मा. / म / ६१०२ / २०२१ , दिनांक 
०९.०३.२०२१ 

शासन निर्णय :- 


उपरोक्‍त नमूद दिनांक 08.03.2029 च्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर या संस्थेस सन २०२०-२१ 
या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक योनजेत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर या संस्थेस खालील तक्त्यात 
नमूद रुपये २,७३,६२,१९४/- ( अक्षरी रुपये दोन कोटी त्र्याहत्तर लक्ष IAS हजार Hal 
चौर्‍्याण्णव फक्त ) इतक्या किंमतीची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील 
अटींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचके -२०२१/प्र.क्र. १०६ /प्रश्ञा-१ 


अ. क्र. यंत्राचे नांव नग । प्रति नग एकूण किंमत 
किंमत 
| 9 | सेप्टोप्लास्टी इंस्ट्रमेंट | 9 | ४०२१८ ४०२१८ 
२ | टॉन्सीलेक्टमी सेट चिड ४७१०६ ४७१०६ 
3 | मायक्रो फॉगर २ ३०५०० ६१००० 
४ | रायनोप्लास्टी इंन्स्ट्रमेट | a | ८९९८२ ९९८२ 
५. | हेड लाईट २ ६७२०० १३४४०० 
६ | फन्कानल एंडोस्कोपी सायनस सर्जरी aa १३५००९ १३५००९ 
इंन्स्ट्रमेंट 
(9 इन्फयुजन पंप षु ३०००० १५०००० 
८ | रेडिओव्हीजिओग्राफी (आ.व्ही.जी.) शि १७०००० १७०००० 
डिजिटल सिस्टीम 
९ बेबी वार्मर २ ९०००० १८०००० 
| qo सेट्रल ऑक्सिजन सिस्टीम al १८७२४२ १८७२४२ 
“११ _.| लाईट सोर्स विथ केबल a २०१६०० २०१६०० 
१२ | डिफ्रिब्रिलेटर 1 १_| २३०७२० २३०७२० 
93 सिरींज पंप षु ५०००० २५०००० 
१४ | पोर्टबल एक्स रे मशिन शिका २७५००० २७५००० 
१५ । पल्स ऑक्सिमीटर | 9 २८००० २८०००० 
१६ सिरींज पंप १० | २८००० २८०००० 
१७ । स्टुडंट बायनोक्‍्युलर मायक्रोस्कोप १२ २३५०० २८२००० 
१८ | नान इनव्हेसीव व्हेटीलेटर (बायपॅप) ३ ९५२०० २८५६०० 
१९ | Usic मॉनिटर (बी.पी. / पल्स/ ओटू) ४ ७२८०० २९१२०० 
२० ।ई.ई.जी. मशीन किया २९४००० २९४००० 
29 | पेडीयाट्रीक लप्रोस्कोपी इंस्ट्रमेट सेट za २९८३२१ २९८३२१ 
२२ | डिलीव्हरी टेबल (लेबर टेबल) ५ ५९९८० २९९९०० 
२३ | एन.एस.टी. Fats प्रिंटरसहीत २ १६०००० ३२०००० 
२४ | MRM मशीन १७ २१००० ३५७००० 
२५ 'इंपेडन्स आडीओमिटर ail ४८८२५० ४८८२५० 
२६ | Rec लम्प विथ अँप्लानेडान टोनोमीटर 3 320000 ९६०००० 
२७ | aT | 9 | १०४४७५० १०४४७५० 
२८ ।बबलसि पॅप २ ५४५१८४ १०९०३६८ 
२९ ।3३ चीप एच डी कमेरा विथ रेकॉर्डिंग he १२२५७२८ १२२५७२८ 
सिस्टीम 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचके -२०२१/प्र.क्र. १०६ /प्रश्ञा-१ 


अ. क्र यंत्राचे नांव नग । प्रति नग एकूण किंमत 
किंमत 

३० | फुल्ली sedis इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ३ २७८००० ८३४००० 
डेंटल चेअर 

39 पेडियाट्रीक व्हेटीलेटर ay 9240000 9240000 

३२ ।क्युस्वीच्ड एन. डी. याग लेजर | 9 | १२५४४०० १२५४४०० 

३३ | डायोड लेजर | 9 | १२५४४०० १२५४४०० 

३४ ।सी.ओ. टू. लेजर | 9 | १३४१२०० १३४१२०० 

३५ | निओनेटल व्हेंटीलेटर | 4 | १७६४००० १७६४००० 

३६ । ३०० एम.ए. एक्सरे मशिन 1 १_| १९६०००० १९६०००० 

३७ | ग्रीन लेसर विथ स्लीट ल॑प डिलिवरी १ २०२०००० २०२०००० 
सिस्टीम 

३८ | पॅक्स आरआयएस सिस्टीम (PACK RIS) ae २३६०००० २३६०००० 
System 

३९ । अटोमेटेड ब्लड कल्वर सिस्टीम | 9 | ३३७४८०० ३३७४८०० 

एकूण २,७३,६२,१९४ 
अटी : 

१. सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संस्थेस जिल्हा वार्षिक 
योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व 
अनुषांगिक शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपाळन 
करण्यात यावे. 

३. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्‌्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

४. सदर यंत्रसामुग्रीची आवऱ्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री संचाळक( वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवऱयकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचके -२०२१/प्र.क्र. १०६ /प्रशा-१ 


१०. 


११, 


१२. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेडहाक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा Barat इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 
राहील. 

सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवड्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा 
प्रकारे निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी 
नोंदवावी. 

रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून sen बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


१३.संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्नीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व 


कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार करतांना 
याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४ 
/प्र.क्र.२१५/उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वयेविहीतकरण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई 
मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


प्रस्तुत विषयी येणारा खर्च खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र. ओ-३५ 
४५१५ इतर ग्राम विकास कार्यक्रम यावरील भांडवली खर्च 
००, ८०० उतर खर्च 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचके -२०२१/प्र.क्र. १०६ /प्रशा-१ 


४१ जिल्हा योजना, कोल्हापूर 
(४१) (09) जिल्हा वार्षिक योजना (कार्यक्रम) 
(५२) यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री संकेतांक (४५१५ ०७९२) 


३. सदर शासन निर्णय , शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१३२९०७६५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ARUN ican ora 


IN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9baSa 


M U R L| D H A R 50897b7b2244d66593f50dd7 13da8386 
0912503, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA ,MUMBAI, 
serialNumber=30d743755280cf26ce97 
R AO €c0978235f63f80f0bc4317129bf381eb4 
8778f2e3d, ou=NA, o=GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, cn=ARUN 
DA H A LE MURLIDHARRAO DAHALE 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - १ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 

४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

७. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


